श्रध्देय श्री. अटल बिहारी वाजपेयी वनस्पती 
उद्यान, विसापूर, जि.चंद्रपूर येथे Providing 
and laying pipe या कामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१५/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ मे, २०२३ 


वाचा :- 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-२४/लेखा/प्र.क्र.६५(२२-२३)/९६/२०२३-२४, दिनांक १५ मे,२०२३ 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 
दिनांक २०.०९.२०१९ 

३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५.०९.२०१९ 


प्रस्तावना:- 

श्रध्देय श्री. अटल बिहारी वाजपेयी वनस्पती उद्यान, विसापूर, जि.चंद्रपूर येथील Providing 
and laying pipe इ. कामे करण्याकरीता रु.४७.२८ लक्ष इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 


वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या 
संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णय दिनांक २०.०९.२०१९ मधीळ भाग एक उपविभाग-५ परि.क्र.१३४(१), 
१३४(२) आणि १३४(३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संदर्भ क्र.३ दिनांक २५.९.२०१९ च्या 
परिपत्रकान्वये स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रीक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबतचे अधिकार संबंधीत उपभोक्ता विभागास देण्यात आलेले आहेत. 


सदर कामाचे अंदाजपत्रकास अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर यांनी 
तांत्रिक मान्या प्रदान केली असून, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
यांचेकडून तांत्रिक सहमती / मान्यता प्राप्त झालेली आहे. त्यानुसार सदर अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९५/फ-९ 


शासन निर्णय :- 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ 


क्र.१ व च्या पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचा संदर्भ क्र२ चा शासन निर्णय व 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संदर्भ क्र.३ चे परिपत्रक विचारात घेता, श्रध्देय श्री. अटल बिहारी 


वाजपेयी वनस्पती उद्यान, विसापूर, जि.चंद्रपूर येथील Providing and laying pipe इ. कामे 


करण्याकरीता रु.४७.२८ लक्ष (GST व इतर अनुषंगिक खर्चासह) इतक्या रकक्‍्कमच्या अंदाजपत्रकास 
सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ” नुसार खालील अटीच्या अधीन राहून (वित्तीय मान्यता वगळून) 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

अटीव शर्ती:- 


१, 


अंदाजपत्रक व नकाशे उपभोक्ता विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून साक्षांकित करुन घेण्यात 
यावे. 


. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 


३. सदर काम रु.४७.२८ लक्ष इतक्या रक्‍कमेस पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


षु i 


. प्रत्यक्ष काम करते वेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही/२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 


दिनांक १० जानेवारी २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दिनांक ७.७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


. ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक दरपत्रके 


मंजूर करूनच काम हाती घ्यावे. 


. सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययातून 


करण्यात यावा. 


. सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित कायदे / 


नियम संदर्भाधिन तरतूदींचा भंग होणार नाही. तसेच कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


. वित्त विभागाच्या दिनांक १२.४.२०२३ परिपत्रकातील अटींची पूर्तता होईल, याची दक्षता घेण्यात 


यावी. 


१०.शासन निर्णय क्रमांक एमएससी-२०११/प्र.क्र.१७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या परिशिष्टात 


नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९५/फ-९ 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२), 
दिनांक २०.९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातील शासन निर्णयातील भाग 
एक उपविभाग-५ परि.क्र.१३४(१), १३४(२) आणि १३४(३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दिनांक २५.९.२०१९ अन्वये स्थापत्य व विद्युत 
कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रीक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे उपभोक्ता 
विभागास प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५२६१७२९४१६०१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
PINGALE Oh coh coven OF nS co HEN 


2.5.4.20=cd9b7c852f0681 Sdc1 Sbaee9beaa952cb59250169fcb3d 
B H A N U DA S 489150789e0cc31caé6, pi ICode=400032, st=Maharasht 

serialNumber=6025E577A0EE5S4FAED5D6081093A5E1F8E2B151 

25A14DDE66E1 EA3AFA9BC2CF5, PINGALE BHANUDAS. 


NARAYAN Dae nae ai ante 
(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर 
४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) चंद्रपूर 
५. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
६. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
८. नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई. 
९. कार्यासन फ-२/ब-१ , महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९५/फ-९, दिनांक २६ मे, २०२३ चे "प्रपत्र-अ" 


NAME OF WORK :: PROVIDING AND LAYING PIPE LINE FOR BALANCE LANDSCAPE AREA AT SHRADDHEY SHRI 
ATAL BIHARI VAJPAYEE AT BOTANICAL GARDEN VISAPUR TAH. BALLARPUR, DIST. CHANDRAPUR 


RECAPITULATION SHEET 
S.N. Particulars of Scope Norms (Unit / Cost Rs. 
Rate Rs. Per Component wise Total 
(A) ESSENTIAL ITEMS 
= 
Total B.U.A| __0.00|Sqm_[|Sub-Total=(a |॥_______0.00| 
c|Blodigester Lump sum 0.00 0.00 
| _e| Solar roof top Lump sum 0.00 0.00 
| Ramp for handicap _ Lump sum 0.00 0.00 
| g| Furniture (Rs. 5000/Sqm. Sqm. | 0.00 |Per Sqm. 0.00 0.00 
जे | Sub-Total=(b+c+d+e+f+g | 0.00 
2 Water Supply and Sanitary Works 
2) Sump & Septic Tank 0.00 
3. A |Electrification External 0% 0.00 
Internal = 0% 0.00 
Fire Fighting Arrengments etc. Lump sum 0.00 
3. B_|Other Electrical Items 
| Supply Charges of MSEDCL (MSEB | Lump sum 0.00 
Solar Energy System/Renewal Energy System (For water Supp Lump sum 0.00 
| Transformer / Electric Sub-Station etc. | Lump sum 0.00 
Any other Electrical Item (Projector etc. Lump sum 0.00 
Total Elect. :- 3 Sub Total = ॥_______0.00| 
--- Sub-Total(A)=1+2+3 | 0.00! 
(B) MISCELLANEOUS CIVIL ITEMS 
a 
Intarnal Roads (C.C.) Pathwa’ 0.00 |Per Km. 0.00 
Development of ground & Security Wall Lump sum 
| Parking | Lump sum 0.00 
Retaining wall & C.C. Drains Lump sum 0.00 
Land scape Irrigation = As Per Work Cost 3668208.00 
Soil Investigation & Detailed Land surve Lump sum 0.00 
CD works 0.00 [Per Rmt. 0.00 
Dismantalin: Lump sum 0.00 
Sub Total (A)= (1+24+3+B 3668208.00 
OPTIONAL ITEMS | 
Underground water tank for Rainwater Harvesting Lump sum 0.00 
Water Main Storage, Pump house, Borewell etc. | Lump sum 0.00 
Airconditions / Central Coolin Lump sum 0.00 
| Lump sum 0.00 
Lump sum 0.00 
AB Room, Area lightings, pumps, generator | Lump sum 0.00 
CCTV Lump sum 0.00 
= Lump sum 0.00 
Sub Total= (C [______0.00| 


S.N. Particulars of Scope | Norms (Unit / Cost Rs. 
Rate Rs. Per Component wise Total 
P 3668208.00 
| (D) [PROVISIONS 
| il Contigencies 146728.00 
| | ii|Green Building Concept 0.00 
| iii] GST 660277.00 
| iv| Price Escalation 0.00 
Architechture Services(3 To 5% Pts. (3.00%) a) 
| i|Centage Charges (if any for other Dept. work) 
Add 5% on Project Cost 216424.00 
| ii | Insurance 36682.00 
4728319.00 
| 4728300.00 


PINGALE 
BHANUDAS 
NARAYAN 


Digitally signed by PINGALE BHANUDAS 
NARAYAN 

DN: CN = PINGALE BHANUDAS 
NARAYAN, C = IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
= REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Date: 2023.05.26 17:39:15 +05'30' 


(भा. ना. पिंगळे ) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


